अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली 
व फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१९- 
२०२० पासून औषधनिर्माणशास्त्र व बी.फार्मसी 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील सध्या सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेमध्ये 
वाढ करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
झासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१८७/तांशि-४, 
खो.क्र.४४१, चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१९ 


वाचा :१) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०१९/६४५, 
दिनांक १७/६/२०१९. 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०१९/६६०, 
दिनांक १९/६/२०१९. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त नमूद दिनांक १७.६.२०१९ व १९/६/२०१९ च्या पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्याकडून राज्यात अभियांत्रिकी, 
औषधनिर्माणशञास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, 
सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, औषधनिर्माणशास्त्र पदविका संस्थेत बी.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, विद्यमान अभ्यासक्रम इतर विद्यमान 
अभ्यासक्रमामध्ये विळीन करणे इत्यादीबाबत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता प्राप्त मान्यतेच्या 
यादीनुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला 
आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शैक्षणिक वर्ष २० २०२०-१९मध्ये सोबतच्या Annexture “A” व Annexture “8” मध्ये 
दर्शविल्यानुसार नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास तसेच 
अस्तित्वात असलेल्या संस्थेत प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे-: 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१८७/तांशि-४ 


र) 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


संबंधित संस्थेने संचाळक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूजान (प्रोहिबिशान ऑफ hes फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ Rr अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


2. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१८७/तांशि-४ 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. 


ज्या संस्थांनी संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 


नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


io 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२६१४५९०७५००८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR - 
DHARURKAR 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर/नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, SMR, रायगड 


६. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


११9: 


१२. 


. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वास्तुकला परिषद, इंडिया sec सेंटर, कोअर-६ A, पहिला मजला, लोधी रोड, ११०००३ 

. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 ००१. 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


१३.निवड नस्ती / तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 
H.T.E.D, G.R. No. TEM-2019/C.R.187/TE-4, Dated 26 June, 2019 
List of Increase in intake / New courses, New Programe, Division Full and Intake Restoration in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


Institute |Current Institute Name Institute Address District Institution |Program University Level Name of Course |Shift 
code Application Type 
Number 


4123]1-5435581 PRIVADARSHINI COLLEGE |NEAR C.R.P.F. CAMPUS, |NAGPUR Unaided - [ENGINEER |Rashtrasant UNDER MECHANICAL 


OF ENGINEERING HINGNA ROAD, Tukadoji Maharaj |GRADUATE ENGINEERING 
NAGPUR C Nagpur University, 
Nagpur 


Page lof 1 


Annexure B 
H.T.E.D, G.R. No. TEM-2019/C.R.187/TE-4, Dated 26 June, 2019 
List of Increase in intake / New courses , New Programe, Division Full and intake Restoration in existing institute, Approved by AICTE for A.Y. 2019-20 


University Level 


PHARMAC |Savitribai Phule UNDER 
Y Pune University GRADUATE 


Institute Current Institute Name Institute Address District Institution 
code Application Type 


Name of Course |Shift 


Number 


GOVT.) 


Se a 


At Past Abhona, Taluka [NASHIK 
Kalwan, Dist. Nashik. 


Unaided - 
Private 


Swami Institute of 
Pharmacy, Abhona 


Pharmacy 


5430] 1-2498827120 


- 


Page 1of1 


